Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० [ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-२३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण 


अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६५६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्र . राजस्व- ब - ३ - क - कावी -४११-२०१८. 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टि.एल.सी.-१०७६-६३९ २३- एम-६, दिनांक १ जुलै, १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( १९ ६६ चा महा . ४१ वा ) याच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाअन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी नागपूर जिल्हा, याद्वारे दिनांक १५-५-२०१८ पासून 
नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी रेल्वे ( गावठाण सोडून ), दहेगांव , कलकुही, तेल्हारा या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट 
केलेल्या हद्दी असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी रेल्वे ( कलकुही) नावाने ओळखण्यात येणा- या नवीन गावात रुपांतरीत 
करीत आहे. 

( अ) नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी ( रेल्वे) या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करून त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत 
आहे , आणि 
ना .- एक-१ ( १५७९ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


( ब ) असा निर्देश देत आहे की , 

१. यापूर्वी खापरी (रेल्वे) गावाच्या क्षेत्रात असलेले खालील अनुसूची मध्ये दर्शविलेले भूमापन क्रमांक वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते , नाले 
व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा ) तालुक्यातील खापरी (रेल्वे) नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल. 

अनुसूची 
जमिनीचा तपशील ( भूमापन क्रमांक व क्षेत्र) 
गावाचे नाव- खापरी (रेल्वे),तालुका -नागपूर ( ग्रा .), जिल्हा 

नागपूर . 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या 

तालुका सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 
गावाचे नाव 
( १ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


खापरी (रेल्वे ) 


नागपूर ( ग्रा . ) 


१५२/२ 


०४५ 


० ७६ 


१५३/२ 
१५५/२ 
१५६/२ 


० १३ 


२१८ 


१५७/ ३ / ब 


० ४० 


१५७/४ 


१२१ 


१५८/१ 


१२९ 


१५८/२ 


००३ 


१५९ / १ 


१८७ 


१५९ / २ 


२५७ 


१६० 


१२१ 


१६१ 


१४३ 


१६२ 


० २३ 


१६३ / १/ ब 


११५ 


१६३ / २ / ब 


२४७ 


१६३/३ 


० ९ १ 


१६४/ १ / ब 


४७९ 


१६४/२ 


० ८१ 


१६५/१ 


० ७७ 


१६५/२ 


१२१ 


१६६/१/२ 


२२० 


१६७/ १ / क 


० ०३ 


१६७ / १ / ख / २ 


० ७७ 


१६७/२ 


० ८५ 


१३६ 


१६८ / १ / ब 
१६८/ २ / ब 
१६८/ ३ / ब 


० ५२ 


० ५० 


१६ ९ 


११६ 


१७० 


१०८ 


१७१ 


० ९ २ 


१७२ 


०७३ 


१७३ 


१ ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


( ४) 


हे . आर 


१७४/२ 


३० ९ 


१७५/ ब / २ 


० ५७ 


२३०/२ 


१७२ 


१५७/१ 


०६९ 


१५७/२ 


० ८१ 


० ४१ 


१५७/ ३ / अ 
१६३/ १ / अ 


००१ 


१६३ / २/ अ 


११३ 


० ५ ९ 


१६४/ १ / अ 
१६७ / १ / ख / १ 


O 


१६८ / १ / अ 


० ०४ 


१६८ / २ / अ 


० ०४ 


१६८ / ३/ अ 


O 


एकूण 


४६ २५ 


२. खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्रमांक आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर 
जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा.) तालुक्याचे खापरी रेल्वे (कलकुही) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 
जमिनीचा तपशील ( भूमापन क्रमांक व क्षेत्र ) 
गावाचे नाव- खापरी ( रेल्वे), तालुका- नागपूर ( ग्रा .), जिल्हा नागपूर . 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या 

तालुका सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 


गावाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


खापरी ( रेल्वे ) 


नागपूर ( ग्रा .) 


१५२/२ 


० ४५ 


१५३/२ 


० ७६ 


१५५/२ 


० १३ 


१५६/२ 


२१८ 


१५७ / ३ / ब 


० ४० 


१५७/४ 


१२१ 


१५८/१ 


१२९ 


१५८/२ 


० ०३ 


१८७ 


१५ ९ / १ 
१५ ९ / २ 


२ ५७ 


१६० 


१२१ 


१६१ 


१४३ 


१६२ 


० २३ 


१६३/ १ / ब 


११५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


अनुसूची -चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१६३ / २ / ब 


२४७ 


१६३/३ 


० ९ १ 


१६४ / १ / ब 


४७९ 


१६४/२ 


० ८१ 


१६५/१ 


० ७७ 


१६५/२ 


१२१ 


२२० 


१६६/१/२ 
१६७/ १ / क 


००३ 


१६७ / १ / ख / २ 


० ७७ 


१६७/२ 


० ८५ 


१६८ / १/ ब 


१३६ 


१६८ / २ / ब 


० ५२ 


१६८ / ३ / ब 


०५० 


१६ ९ 


११६ 


१७० 


१०८ 


१७१ 


० ९ २ 


१७२ 


०७३ 


१७३ 


१ ११ 


१७४/२ 


३०९ 


१७५ / ब / २ 


० ५७ 


२३०/२ 


१७२ 


०६९ 


१५७/१ 
१५७/२ 


० ८१ 


१५७/ ३ / अ 


०४१ 


००१ 


१६३ / १ / अ 
१६३/ २ / अ 


११३ 


१६४ / १ / अ 


० ५ ९ 


१६७/ १/ ख / १ 


००३ 


१६८ / १ / अ 


० ०४ 


१६८ / २ / अ 


० ०४ 


१६८/ ३ / अ 


एकूण 


४६ २५ 


नागपूर : 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , 


दिनांक १५ मे २०१८ . 


नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६५७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , 

२०१८ . 


क्रमांक क.लि.- उजि( भू)-पे.प्र.- कावि-८५२-२०१८ . - 


" 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असले तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या नियम 
१० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
ना .- एक -२ ( १५७९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५३ / अ -६५/ २०१६-१७, गाव म्हशाडोंगरी , प.ह.नं. ७७, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमाक किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 

आर 


१ 


३ 


0 ०६ 


२ 


० ०५ 


एकूण . 


० ११ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव . - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. अंतर्गत तास लघु कालवा क्र .१ मौजा म्हशाडोंगरी चे बांधकामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ.- मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य 
करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. -विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 


आ . 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


इ . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


.. 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन),पेंच प्रकल्प, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६५८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ 


क्रमांक क.लि.- उजि( भू)-पे.प्र.- कावि-८५५-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या नियम 
१० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५१/ अ -६५/२०१६-१७, गाव तास , प.ह.न. ७९, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर. 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमाक किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


हे . आर 


१ 


२८० 


० ०४ 


२ 


२८४ 


० ०६ 


३ 


३१२ 


० १० 


४ 


३१३ 


० ०४ 


एकूण . 


० २४ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव. - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन . - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. अंतर्गत तास लघु कालवा क्र .१ मौजा तास चे बांधकामाकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ .- मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य 
करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. - विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची- चार 


.. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . 


प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 


आ . 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


इ . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


.. 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , 

२०१८ 


क्रमांक क.लि.- उजि( भू)-पे.प्र.- कावि - ८५८-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधीक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे 


.. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा) ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या नियम 
१० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
ना .- एक-३ ( १५७९ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५४/ अ-६५ / २०१६-१७, गाव तास , प.ह.न. ७९, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर. 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमाक किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२१२ 


० १ ९ 


२ 


२१६ 


३ 


२३७ 


. 


४ 


१३ 


००१ 


एकूण 


०२६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव . - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . अंतर्गत तास लघु कालवा २ व त्यावरील उपलघु कालव्याचे मातीकाम व 
बांधकामाकरिता. 


समाजाला मिळणारे लाभ .- मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य 
करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.- विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वनविभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम : निरंक 


आ . 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


इ . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


.. 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प , नागपूर यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८. 


क्रमांक कलि - उजि ( भू) -पे.प्र .- कावि -८६१-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्येदिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २८- जुलै ४, २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), पेंच प्रकल्प, नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५२- अ- ६५-२०१६-२०१७, गाव-पावरगोंदी, प.ह.नं. ७९, तालुका-भिवापूर , जिल्हा-नागपूर. 


अ.क्र . 


सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


२५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना, अंतर्गत तास लघु कालवा, क्र . १, मौजा पावरगोंदीचे बांधकामाकरिता. 
: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता 

निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


अ . 


निरंक 


आ . 


: 


निरंक 


इ . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन),पेंच प्रकल्प, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १४ जून २०१८ . 


जीवन बनसोडे, 

उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन), पेंच प्रकल्प , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८. 


क्रमांक कलि -उजि( भू) -वि.पा.वि.म.- कावि -१४३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आलेला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . 


१ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


" 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


ना .- एक-४ ( १५७९ ) . 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ - जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- अ-६५-२०१७-२०१८ , प.ह.नं. ८०, गाव- कारगाव, तालुका-भिवापूर , जिल्हा-नागपूर. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२४५/१ 


० २१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - मोखाबर्डी उपसासिंचन योजनेअंतर्गत कारगाव लघु कालवा क्र .१ , कारगाव वितरीकेच्या बांधकामाकरीता. 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


: 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


आ . 


निरंक 


इ . 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , 

२०१८. 


क्रमांक कलि - उजि( भू)-वि.पा.वि.म.- कावि -१४४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


" 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ - जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- अ-६५-२०१७-२०१८ , प.ह.नं.८६, गाव-वासी, तालुका-भिवापूर , जिल्हा-नागपूर. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१५४/१ 


० ११ 


२ 


४५ 


० ०३ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


० १४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना, अंतर्गत मुख्य कालव्यावरून निर्गमित किन्हाळा वितरीकेच्या बांधकामाकरिता. 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 


समाजालामिळणारे लाभ 


: 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


आ . 


निरंक 


इ . 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


१७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , 

२०१८. 


क्रमांक कलि - उजि( भू)-वि.पा.वि.म.- कावि -१४२-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्येदिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


ना .- एक-५ ( १५७९ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ - जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- अ-६५-२०१७-२०१८ , प.ह.नं. ८७, गाव- धार्पला, तालुका-भिवापूर , जिल्हा-नागपूर. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८१/१ 


० ०३ 


२ 


५६ 


० ७६ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


० ७ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , अंतर्गत मुख्य कालव्यावरून निर्गमित वासी वितरिकेच्या बांधकामाकरिता. 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 


समाजालामिळणारे लाभ 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


अ . 


.. 


निरंक 


आ . 


: 


निरंक 


इ . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८-जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


१ ९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , 

२०१८. 


क्रमांक कलि - उजि( भू)-वि.पा.वि.म.- कावि -१४५-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २८- जुलै ४, २०१८/ आषाढ ७-१३ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जीवन बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - अ- ६५-२०१७-२०१८, प.ह.नं. ८७, गाव- धार्पला, तालुका-भिवापूर, जिल्हा-नागपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


४३/१ 


० ०८ 


२ 


४३/१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


चे 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेवरील लघु कालवा एल-३ 
मातीकाम व बांधकामाकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला) यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी 

लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 
निरंक 


आ . 


इ . 


: 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

जीवन बनसोडे , 
नागपूर : 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ), 
दिनांक १९ जून २०१८ . 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६६५ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक कली- भूसंपादन - कावि-३२२-२०१८ . - 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये थेट खरेदी 
पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना ; 


कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाकरिता मौजा तिल्ली ( अतिरिक्त भूसंपादन बुडीत क्षेत्र) तह. गोरेगांव, जि . गोंदिया करिता थेट खरेदीने खाजगी जमिनी 
संपादित करण्याकरिता कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग , गोंदिया यांचेकडून मौजा तिल्ली येथील गट नं . ४/१, ४/४ब, ४/ ४अ , ४९ ५/१ , 
५०२/२, ५०२/१ , ६/३, १०/२ आराजी अनुक्रमे ०.०७, ०.१४ , ०.१४, ०.६९, ०.२० , ०.१४, ०.२५ , ०, १४ अशी एकूण आराजी १.७७ हेक्टर आर 
जमीन शासन निर्णय क्रं . संकीर्ण/ ०३/ २०१५/प्र . क्र . ३४ / अ-२/मुंबई-३२ , दिनांक ३० -९-२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन 
संपादन करावयाचे आहे ; 


संपादन संस्थेचे नाव - कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग , गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन - कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाकरिता मौजा तिल्ली येथील खाजगी जमीन अतिरिक्त भूसंपादन बुडीत क्षेत्राकरीता संपादन 


करण्याबाबत . 


शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र . एलक्यूएन- ०१-२०१७-प्र. क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ च्या अनुषंगाने, उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्यावतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधीखालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


%3 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्यानुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेबाबत तपशील : मौजा तिल्ली, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 


.. 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादित क्षेत्र 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


४/१ 


o ole 


२ 


४ / ४ ब 


० १४ 


३ 


४ / ४ अ 


० १४ 


४ 


४ ९ ५ / १ 


०६९ 


५ 


५०२/२ 


० २० 


६ 


० १४ 


५०२/१ 
६/३ 


७ 


० २५ 


८ 


१०/२ 


० १४ 


एकूण 


१७७ 


ना .- एक-६ ( १५७९ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 


: 


: - कार्यकारी अभियंता , मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया . 
: – कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाकरीता मौजा तिल्ली येथील खाजगी जमीन अतिरिक्त भूसंपादन बुडीत 

क्षेत्राकरीता संपादन करण्याबाबत . 
: - सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सोईसुविधा याबाबत व 
इतर लाभ संबंधात . 

अनुसूची - तीन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि ( सामाजिक प्रभाव 

निर्धारण अभ्यास पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महूसल 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) व वनविभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अ . 


अनुसूची - पाच 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासनाचा कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


e 
. 


निरंक 


क . 


: 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 
टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


तिरोडा : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


गंगाराम तळपाळे 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६६ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक कली - उजि( भू)विपविम -वर्धा- कावि-४९६-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धाजिल्ह्याचा जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आह ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याचा जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेल्या अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८- जुलै ४ , २०१८/ आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


२३ 


6 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ ३-एलएक्यु-४७-२०१७-२०१८ , गाव -रंगनाथपूर , तहसिल देवळी , जिल्हा-वर्धा, 


अ.क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


०३२ 


२ 


११/१ 
११/२ 
११/३ ( अकृषक ) 


० ६० 


३ 


० ४४ 


११/५ 


०३१ 


एकूण 


१६७ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - नाचणगाव लघु कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता नाचणगाव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी - सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर होणार आहे. 
लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ( लागू नाही) 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ( लागू नाही) 

निरंक 
टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


रमण जैन , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


